RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष १, अंक ३३ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट २५ , २०१५ / भाद्रपद ३, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ६१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


गृह 

विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमआयएस . ०८१५ / प्र.क्र . ६२४ /विदेशी -१. – भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने काढलेला आणि भारताचे राजपत्र , 
असाधारण , क्रमांक १३३२, दिनांक २५ जून २०१५ यामध्ये प्रसिद्ध केलेला पुढील आदेश क्र . एस.ओ. १६ ९ ४ (ई), दिनांक २५ जून २०१५ 
हा , याद्वारे , सर्वसामान्य जनतेच्या माहितीकरिता पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


. 


गृह मंत्रालय 


( महानिबंधक , नागरिकांचे नोंदणीकरण यांचे कार्यालय, भारत सरकार ) 

आदेश 

नवी दिल्ली, दिनांक २५ जून , २०१५ 
एस.ओ. १६९ ४ (ई). नागरिकत्व ( नागरिकांचे नोंदणीकरण आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र देणे ) नियम , २००३ याच्या नियम ३ च्या 
उप-नियम ( ४ ) अनुसार, केंद्र सरकार, याद्वारे , लोकसंख्या नोंदवही तयार करण्याचा व ती अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेत आहे आणि 
ज्या व्यक्ती बहुतकरून स्थानिक निबंधकाच्या अधिकारक्षेत्रात राहात आहेत अशा सर्व व्यक्तींच्या संबंधातील माहिती गोळा करण्यासार्टी 
देशभरात घरोघरी जाऊन प्रगणना करण्याचे क्षेत्रीय काम दिनांक १ जुलै, २०१५ पासून पुढे हाती घेण्यात येईल. 


[ एफ . क्र . ९/ ३५ / २०१५ -सीआरडी ( एनपीआर ) ] 


सी . चंद्रमौली, 
महानिबंधक , नागरिकांचे नोंदणीकरण , भारत सरकार . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


के . पी . बक्षी, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - क - ६१-१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क , ऑगस्ट २५ , २०१५ / भाद्रपद ३, शके १९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg, 
Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 

dated the 25th August 2015 

NOTIFICATION 


No. MIS . 0815 /CR -624 / FOR - 1. — The following order No. S.O. 1694 (E ), dated the 25th June 
2015 issued by the Government of India in the Ministry of Home Affairs , and published in the 
Gazette of India , Extraordinary , No. 1332 , dated the 25th June 2015 is hereby republished for the 
information of the general public 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


(OFFICE OF REGISTRAR GENERAL CITIZEN REGISTRATION , INDIA ) 


Order 


New Delhi, the 25th June 2015 
S.O. 1694 (E ).— In pursuance of sub -rule (4 ) of rule 3 of the Citizenship ( Registration of Citizens 
and Issue of National Identity Cards) Rules , 2003, the Central Government hereby decides to 
prepare and update the Population Register and the field work for house to house enumeration 
throughout the country for collection of information relating to all persons who are usually residing 
within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken with effect from the 1st day of July , 
2015 onwards. 


F. No. 9 /35 /2015 -CRD (NPR ) ] 


C. CHANDRAMOULI, 


Registrar General Citizen Registration , India . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


K. P. BAKSHI, 
Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


